आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे ऑगस्ट, २०२३ चे निधी वितरण करणेबाबत... 
(जिल्हा : रत्नागिरी, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर व 
भंडारा) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भः: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२० 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२ 
४ शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 
५) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. 29.08.2023 

६) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०८.०६.२०२३ 

७) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २७.०६.२०२३ 

८) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०४.०७.२०२३ 

९) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २१.०७.२०२३ 

qo) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ५.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या aaa सन्मान / यथोचित गौरव 

करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ३१.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात आलेली 
योजना संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली 
आहे. 
२. या योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.१० येथील दिनांक ५.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रत्नागिरी, 
नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, लातूर व भंडारा हे सहा जिल्हे वगळून उर्वरित जिल्ह्यांकरिता निधी वितरीत करण्यात 
आला होता. आता, रत्नागिरी,पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर व भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे 
ऑगस्ट, २०२३ चा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या aaa सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” या योजेंतर्गत पात्र लाभार्थीना मानधन वितरीत करण्याकरिता रु.७९,१७,५००/- (रुपये एकोणऐञी 
लाख सतरा हजार Waal Had ) इतका निधी माहे ऑगस्ट, २०२३ चे नियमित मानधन देय करण्याकरिता या 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


area निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्ठाविलेल्याप्रमाणे 
वितरीत करण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा 
अद्ययावत अहवाल झासनास सत्वर सादर करावा. 


३. 


सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 


ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. 


४. 


याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर सामाजिक 


सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ सी २०५) या 
लेखाशीर्षाखाली सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 


ष्‌. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१११०१६४१५२३२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA VUAY JAWDEKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd7610434df0ea098c5a7 
bOf08fd23b9eaf45, postalCode=400032, Maharashti 


JAWDEKAR कण या 
(अस्मिता जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

७. सर्व विभागीय आयुक्त. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दिनांक : नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अ.क्र.। जिल्हा लाभार्थी संख्या । माहे ऑगस्ट, २०२३ करिता 
आव्यक निधी 

१. । रत्नागिरी ८७ रू ७,३२,५००/- 
२. | नाशिक 2 रू 4,22,400/- 
३. । पुणे ५८६ रू ४९,२५,०००/- 
४. । कोल्हापूर ee] qo रू ६,६५,०००/- 
५. | OTR १०८ रू ८,२२,५००/- 
६. । भंडारा २६ रू १,९०,०००/- 

एकूण रू ७९,१७,५००/- 


Digitally signed by ASMITA VUAY JAWDEKAR 


A S M | ik A V | J A Y IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd7610434df0ea098c5a7 


b0f08fd23b9eaf45, postalCode=400032, ‘Mahi 


J AW D KA R erialNumber=ED3CD8A 1 9B9EED13AD198DFE0907ADFD1D015C9 
F R 
Date: 2023.11.10 16:42:06 +05'30' 


6DC950F8EFD986587A37546AF, -ASMITA VUAY JAWDEKAI 


(अस्मिता जावडेकर) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


